मेरी क्यूरी 


सँडलबॅक, मराठी: सुशील मेन्सन 


THHTHHETD 


मेरी क्यूरी 


MARIE CURIE 


मेरी क्यूरी 


1902 सालचा मे महिना. मेरी आणि पियरे क्यूरी यांनी जुनाट , पडक्या 
झोपडीत प्रवेश केला. मेरी गेली चार वर्षे इथे अहोरात्र काम करत होती. 
झोपडीतील गडद अंधारात त्यांना एक गूढ चमकणारा प्रकाश दिसला . 
आधी कुणीही पाहिला नव्हता असा प्रकाश! ते रेडियम होते . 


रेडियमसारखा महत्त्वाचा शोध लावणारी मेरी क्यूरी ही पहिलीच महिला 
संशोधक! तसेच दोनवेळा नोबेल पुरस्कार मिळवणारीही ती पहिलीच 
संशोधक! तिच्यामुळे विज्ञानाच्या एका नव्याच शाखेचा जन्म झाला. एक 
नवीन वैद्यकीय उपचार पद्धती जगाला गवसली. 


मेरीचे मूळ नाव मारिया 
स्क्लोदोव्स्का 
पोलंडमधील वॉर्साइथे 
तिचा जन्म झाला . 


मुलांनो, तुमच्या आईने नुकतंच 
एका गोंडस बाळाला जन्म 
दिलाय . तुम्हाला एक बहीण 
मिळालीय. 


आम्ही तिला बघू 
शकतो? 


पपा , मला द्या ना ती उ- प - क 


मारियाचे वडील , 


तू वेगळीच आहेस मारिया ! 
खेळण्यांपेक्षा तुला प्रयोगांची 
उपकरणं आवडतात . 


र - णं .... 


प्रोफेसर 


स्क्लोदोव्स्का 
भौतिकशास्त्र 
शिकवत . लहानपणी 
मारिया वडिलांच्या 
उपकरणांकडे 
कुतूहलाने बघत बसे . 


मारियाची स्मरणशक्ती तल्लख होती . 
वडिलांचे काम बघून , लक्षात ठेवून मोठेपणी 

ती ही उपकरणे वापरायला शिकली. 


तेव्हा वॉर्सा भागावर 
रशियाचे राज्य होते. 
तिथे प्रत्येकाला रशियन 
भाषाशिकावीच लागे. 
पोलंडचा इतिहास आणि 
साहित्य वाचायला तिथे 
बंदी होती. 


काही देशभक्त शिक्षक लपून - छपून मुलांना पोलंडचा इतिहास 
शिकवत . यातूनच मारियाला मातृभूमीबद्दल बरंच काही समजले. 
मारिया , स्तानिस्लास 1764 साली तो पोलंडचा राजा 
ऑगस्टसविषयी बोल. 

बनला. तो खूप हुशार होता , 
शिकलेला होता. 


मुले पोलीश भाषेतून पोलंडचा 
इतिहास शिकत. त्याकाळी हा तिथे 
मोठा गुन्हा समजला जाई . 


अचानक घंटी वाजली. सगळा वर्ग स्तब्ध 
झाला. 


चार मुलींनी त्वरेने सगळी पुस्तके आणि 

नोट्सचे कागद गोळा केले . 


इशाऱ्याची घटी! । 
लवकर , घाई करा, 


तुमचं शिवणकामाचं 
साहित्य काढा . 


ते घेऊन मुली 
शेजारच्या खोलीत 
गेल्या . 


हं ...ठीक 
आहे ! 


दरवाजा उघडेपर्यंत मुली 
आपापल्या जागेवर जाऊन 
बसल्या. दारात 
मुख्याध्यापिकेसोबत 
रशियन शाळा इन्स्पेक्टर 
आले होते . 


हा शिवणकामाचा वर्ग, मुली काम 
करतात तेव्हा मी त्यांना रशियन 
परिकथा ऐकवते . 


इन्स्पेक्टरने एका डेस्कचा खण उघडला. 
तो रिकामा होता . 


मला कणा 
विद्यार्थिनीला प्रश्न 
विचारायचे आहेत. 


जरूर विचारा. 
मारिया 
स्क्लोदोव्स्का, उभी 
राहा बाळा. 


मारियाने इन्स्पेक्टरच्या अनेक प्रश्नांची योग्य ती उत्तरे दिली . 


आपल्याला काही 
विचारू नये, अशी 
प्रार्थना मारिया 
मनात आळवत 
होती. पण नेहमी 
तिच्यावरच ही 
वेळ येई . ती 
रशियन भाषा 
छान बोलायची. 
वर्गात ती सर्वात 
हशार होती आणि 
वयाने सगळ्यांत 
लहान होती. 


कॅथरिन दुसरी नंतर 
कोणते रशियन राजे होऊन 
गेले? राजपरिवारातील 
सर्वांची नावं सांग. 


पॉल प्रथम, अलेक्झांडर 
प्रथम,निकोलस प्रथम , 
महाराणी, महाराज.... 


रशियन आपल्याला अशिक्षित 
ठेवू पाहातात . आपण स्वत : च 
शिकून घेतलं पाहिजे . तू खूप 
हशार आहेस. तू तर 
शिकायलाच हवंस . 


काही काळानंतर..... सरकारने प्रोफेसर स्क्लोदोव्स्कीना । 
कमी वेतन असलेले पद दिले. मारिया मोठी बहीण 
ब्रोनयाशी शाळेच्या फीबाबत बोलत असे . 
मला स्कॉलरशीप 

हो , उच्च शिक्षणासाठी त 
मिळालीय . त्यामुळे 

तिथे जायला हवंस . 
हायस्कूलच्या फीचा प्रश्न 
नाही . पण ती रशियन 
शाळा आहे . आपल्या 
शवंची शाळा! जाऊ तिथे 
शिकायला ? 


मारिया हायस्कूललाशिकू 
लागली. 1883 साली तिने 
तेथील शिक्षण पूर्ण केले . 


सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थिनी 
मारिया 
स्क्लोदोव्स्काला हे 
गोल्ड मेडल ! 


मारियाच्या वडिलांना तिचा अभिमान वाटला. 


तू फक्त 15 वर्षांची आहेस, मारिया . 
शिक्षणासाठी तू खूप कष्ट घेतलेयस . 
आता थोडी मजासुद्धा करून घे . 


पोलंडमध्ये आपले बरेच 
नातलग आहेत . ते तुला 

भेटायला बोलावतायत . 
त्यांना भेटून ये, देशभर फिर , 

मजा कर . 


पण मला 
नोकरी 
करायचीय . 


बघ, नाचून नाचून माझ्या 
चपलांचे तळ झिजले . 


धीर धर ! हिवाळी सण 
तोंडावर आलाय. तेव्हा 
दोन दिवस दोन रात्री 
नाचायचंय . 


मारिया आपल्या 
नातेवाईकांना 
भेटायला गेली . 
त्यांनी तिचा छान 
पाहणचार केला. 
तिला घोडेस्वारी 
शिकवली. तिचे 
भाऊबहीण तिला 
पार्टयांमध्ये 
घेऊन गेले. 


आपण कुठे 
चाललोय ? 


मनसोक्त भटकायला, 
मजा लुटायला . 


मग सणाच्या 
दिवशी मुली 
आकर्षक 
पोषाख करून 
स्लेजमध्ये 
बसल्या. 
त्यांचे 
साथीदार 
घोड्यांवर 
बसले . 


ते गावोगावी भटकले. वाटेत त्यांचे 
इतर मित्रमैत्रीणी येऊन मिळाले . 
वाद्य -संगीताच्या तालावर त्यांचा 
प्रवास सुरू होता . 


किती मजा येतेय ! आणखी 
कितीदिवस हे चालेल? 


आणखी एक दिवस 
आणि एक रात्र! 


अध्येमध्ये ते आलिशान 
घरांपुढे थाबत .तिथे 
त्यांचे स्वागत होई , 
खानपान होई . सगळे 
मिळून तिथे नृत्य करत . 


सणवारासोबतच मारियाच्या सुट्ट्याही संपल्या . 
सप्टेंबरमध्ये ती वॉर्साला परतली . 


मी गणित , भूमिती, फ्रेंचच्या 
ट्यूशन घेईन . हे जाहिरात कार्डसुद्धा 
मी बनवून घेतलंय बघ. 


मी आता नोकरी तू खूप उदार मनाची 
करेन . त्यात होणाऱ्या आहेस , मारिया . पण तुला 
कमाईतून तू नोकरी कशीमिळेल ? 
मेडिकलचं शिक्षण घे. 


पण फार कमी लोकांनी तिला ट्यूशनसाठी प्रतिसाद 
दिला. जे गरजू होते त्यांनी तिला राबवून घेतले . 


माझ्या नवऱ्याकडून तुझ्या 
ट्यूशन फीचे पैसे घ्यायलाच 
विसरले मी . पुढच्या 
आठवड्यात देईन तुझी फी . 


माझ्या मुलाला ट्यूशन 
टिचरची गरज आहे . पण तू 
वयाने खूप लहान वाटतेस. 


माझ्या मुलाने अभ्यास 
करावा असं मला वाटतं . 
पण त्याला अभ्यास 
नकोसा वाटतो. 

मला 
नाही 
अभ्यास 
करायचा. 


ट्यूशनसाठी फिरण्यात मारियाची खूप 
पायपीट होई. त्यामानाने तिला पैसे फार 
कमी मिळत . 


वॉर्साबाहेरच्या 
गावातल्या एखाद्या 
घरात मी आयाची 
नोकरी करेन , मुलं 
सांभाळेन. त्यातून 
बऱ्यापैकी कमाई होते . 


तू आमच्यापासून 
दूर गावात 
राहाणार ! असं 
काही करण्याची 
गरज नाही . 


बघ ब्रोनया , तु माझ्यापेक्षा मोठी 
आहेस. आधी तू शिक, डॉक्टर हो . 
मग तू मलाशिकायला मदत कर . 


मिस स्क्लोदोव्स्का ! 


1886 साली 18 वर्षांची 
मारिया आया बनली. 
ब्रोनया पॅरिसला सोरबोन 
युनिव्हर्सिटीत शिकायला 
गेली . 


मारिया, तुझं 
सामान खोलीत 
ठेवून ये. आपण 
गरमगरम चहा 
घेऊ . 


मारिया त्या कुटुंबातील 
लहानग्यांना भेटली. - 


ही ब्रोंका, माझी मोठी 
मुलगी. ही अन्दाजिया 
आणि ही ज्युलेक . 
यांनाच तू 
सांभाळायचंस. 


तुला भेटून आनंद 
झाला, मारिया . 


हे कुटंब मनमोकळे 
होते. मारिया तिथे 
रुळली. कुटुंबातील 
मोठा मुलगा 
काझिमिर्झ 
शाळेच्या सुट्टीत घरी 
आला. 


तुझ्यासारखी मलगी । 
यापूर्वी मला भेटली नाही . 
तू सुंदर नृत्य करतेस , 
घोडेस्वारी करतेस, होडी 
चालवतेस . तू खूप हुशार 
आहेस. 


मारिया , तू मला खूप 
आवडलीस. माझ्याशी 
लग्न करशील ? 


मोठया आनंदाने काझिमिर्झ आपल्या आईवडिलांकडे 

लग्नाची परवानगी मागायला गेला. 
तू माझा मुलगा, या घराण्याचा काझिमिर्झ, तुला वेड लागलंय 
वारस आहेस. एका आयाशी | का ? त्यापेक्षा आपल्या । 
लग्न करणं तुला शोभत नाही . शेजारच्या सुंदर मुलीशी लग्न 
कदापी नाही 

कर . 


हो काझिमिर्झ , 
मलासुद्धा तू खूप 
आवडतोस . 


LALI 


काझिमिर्झ सुट्टी 
संपल्यावर आपल्या 
शाळेत परतला. मारिया 
कुटुंबातील मुलांना 
साभाळण्याचे काम करत 
राहीली. त्यांनंतर तिने 
लग्नाचा विचार मनातून 
काढून टाकला. 


मी इथेच राहन काम 
करायला हवं . 
ब्रोनयाची फी भरायला 
पैसे लागतील. लग्न 
बिग्न विसरायला हवं . 


क 


तीन वर्षे मारियाने मले सांभाळण्याचे काम केले. फावल्या वेळेत ती विज्ञानाची प 
वाचत बसे . कधीकधी ती खूप निराश होई . एक दिवस मात्र आशेचा किरण दिसू लागला . 


वसंत ऋतूची चाहूल 
लागली. आणखी एक 
चांगली बातमी आली 


बाबांना चांगली 
नोकरी मिळालीय . ते 
आता ब्रोनयाला पैसे 
पाठवू शकतील. मला 
माझ्या शिक्षणासाठी 
पैसे साठवता येतील 
आता. 


ब्रोनयाचंशिक्षण 
पूर्ण होत आलंय 
आणि ती एका 
डॉक्टर मित्राशी 
लग्न करतेय. 
त्यांची इच्छा आहे 
की मी 
त्यांच्यासोबत 
राहन सोरबोन 
युनिव्हर्सिटीत 
शिकावं . 


पण खुप उशीर झालाय . 
किती वेडेपणा केला मी ! 
किती वर्षे वाया घालवली ! 


उद्योग आणि शेतीचं 
म्युझीयम . व्वा ! काही 
वेगळंच दिसतंय! 


हे नाव होय ! ते रशियनांना 
दाखवण्यासाठी आहे . 
याच्या मागे आमची 
छोटीशी प्रयोगशाळा आहे . 


पण निदान ती आता । 
वॉर्साला परतू शकत होती . 
तिथे दुसऱ्या एका कुटुंबात 
तिला नोकरीमिळाली. 
आता ती आपल्या वडिलांना 
नेहमी भेटू शकत होती. एके 
संध्याकाळी ती एका 
नातलगाला भेटायला गेली . 


इथे तरूण पोलीश विद्यार्थी 
प्रयोग करतात , विज्ञान 
शिकतात . तुसुद्धा इथे 
येऊन प्रयोग करू शकतेस . 


या प्रयोगशाळेत मी प्रयोगांची 
उपकरणं कशी वापरायची, हे 
शिकू शकेन. 


BDO 


बाबा, हे पैसे माझ्या पासपोर्ट , 
तिकीट आणि फीसाठी 
साठवलेयत. 


हे पैसे माझ्याकडून . 
तुझ्या कामी येतील . 


आपल्या पुढील 
आयुष्याचीदिशा 
मारियाला 
सापडली. ती आपला 
प्रत्येक क्षण 
प्रयोगशाळेत घालवू 
लागली. 
तिने बऱ्यापैकी 
पैसाही 
साठवला. मग 
आपण पॅरिसला येत 
असल्याचे 
ब्रोनयाला 
कळवले . 


मारिया पॅरिसला निघाली तेव्हा..... 


फार काळ राहाणार 
नाही मी तिथे. 
लवकरच परतेन 


मी माझं बरचसं सामान अगोदरच पाठवून 
दिलंय. आता फक्त काही पुस्तकं आणि 
प्रवासात खायचे काही पदार्थ घेऊन जातेय . 


खूप मेहनत कर 
माझे आशीर्वाद 
तुझ्या सोबत 
आहेत . 


तुमच्याकडे. 


तीन दिवसांनंतर मारिया पॅरिसला 
पोहोचली. ती थेट ब्रोनयाच्या घरी गेली. 
ब्रोनया आपल्या नवऱ्यासोबत राहात 
होती . 
तुला बघून खूप बरं स्वागत आहे 
वाटलं . 

तुझं , मारिया . 


ही तुझी खोली. 
छोटीशीच आहे, पण 
आवडेल तुला . 


ब्रोनया, मी आधी 
सोरबोन 
युनिव्हर्सिटीत 
जाऊन येते . 


मारिया डबलडेकर बसच्या वरच्या 
डेकमध्ये बसून सोरबोनला गेली . 


ती युनिव्हर्सिटीत पोहोचली . 


FRENCH 
REPUBLIC 


FACULTY OF SCIEN 


PRST QUARTER 


फ्रान्स ! इथली हवा 
किती मोकळी वाटतेय! 
इथले लोक मक्त 
विचारांचे आहेत . 
रशियन हेर नाहीत इथे. 


CLASSES WILL 


BEG /W AT THE 


SORBONNE 


CW 
Mov. 31891 


सोरबोनमध्ये मुलींना शिकण्याचं 
स्वातंत्र्य आहे. मीसुद्धा इथेच 
शिकणार. 


मेरीचेशिक्षण सुरू झाले. 


ती आत ऑफीसमध्ये गेली आणि 
आपल्या कोर्सची फी भरली. 


तुझं नाव ? 


मारिया , नव्हे मेरी 
स्क्लोदोव्स्का . आता 
मी फ्रेंच स्पेलिंगनुसार 
माझं नाव उच्चारेन 


मला वाटायच . 
आपल्यालाफ्रेंच, 
गणित , भौतिकशास्त्र 
चांगलं कळतं. पण 
इथे तर मला काहीच 
जमत नाहीए . खूप 
अभ्यास करावा 
लागेल. 


बोनयाच्या घरी मेरीला 
अभ्यासासाठी 
गांतपणामिळत नसे. 
तेथे अनेकदा 
संध्याकाळी पाया 
अडत . गाणे - बजावणे 
होई . एक पोलीश तरूण 
पयानो वाजवत बसे. 


हा पियानो वादक होता, इग्नास पादेरेव्स्की . पुढे 
तो जगप्रसिद्ध पियानो वादक बनला. तसेच 
स्वतंत्र पोलंडचा मोठा नेतासुद्धा ! 


काही 
काळानंतर ... 


मी सोरबोनजवळ राहाण्यासाठी 
एखादी स्वस्तातली जागा बघते . 
यामुळे माझे प्रवासाचे दोन तास 
आणि बसच्या तिकिटाचे पैसे 
वाचतील . 


पण घरभाडं , खाणं -पिणं यांचा खर्च तर 
वाढेलच ना ! तुझ्याकडे एवढे पैसे । 
आहेत ? 


मेरी तिथे मध्यरात्री 2 वाजेपर्यंत अभ्यास 
करत बसे. पुन्हा सकाळी 6 वाजता उठून 
अभ्यासाला सुरुवात करत असे . 


पण मेरी ठाम होती. 
लवकरच ती 
भाड्याच्या एका 
खोलीत राह लागली. 
त्यात फक्त एक दिवा 
आणि थंडीसाठी 
शेगडी होती. पाणी 
तिला मडक्यात 
भरून, पायऱ्या 
चढून वर आणावे 
लागे. 


मारिया, काय झालं तुला? 


मारिया , नीट खात -पित नाही 
असं दिसतंय. केवढी बारीक 
झालीय! तिला काही खायला दे | 
अगोदर . मग आराम करू दे . 


बऱ्याचदा ती 
जेवणही करत 
नसे. हळूहळू ती 
अशक्त आणि 
आजारी दिसू 
लागली. एकदा 
पायऱ्या चढताना 
ती चक्कर येऊन 
पडली.तिच्या 
बहिणीला 
बोलवावे लागले. 


मारियाला अभ्यासापासून कुणी रोखू शकले नाही. 
अंतिम परीक्षेचेनिकाल आले . 


मॅडम मेरी स्क्लोदोव्स्का 
मेरिट लीस्टमध्ये सर्वात 
वरच्या स्थानावर आहे . 


उन्हाळ्याची सुट्टी 
संपल्यावर मेरी 
पुन्हा पॅरिसला 
परतली. आता तर 
तिला स्कॉलरशीपही 
मिळाली होती . 
त्यामळे पैशाची 
काळजी मिटली . 


तिने आपल्या एका मित्राला आपली समस्या सांगितली. 
मला स्वत: चं संशोधन 
करण्याची संधी मिळालीय . 

मी एका मित्राशी बोलतो. 
पण त्यासाठी लागणारी 

कदाचित तो तुला काही 
उपकरणं , प्रयोगशाळा 

मदत करू शकेल . 
माझ्याकडे नाही. 


तू त्याला 
ओळखत 
असावीस . 
पियरे क्यूरी . 


हो तर ! भौतिकशास्त्र 
आणि 
रसायनशास्त्राच्या 
प्रयोगशाळांचेप्रमुख. 
मोठे संशोधक आहेत 
ते ! माझ्या छोट्या 
प्रयोगांमध्ये त्यांना 
काय रस वाटणार ! 


पढच्याच दिवशी मेरीच्या मित्राने तिची पियरे 
क्यूरीशी भेट घालून दिली. 
पियरे , ही मेरी 
स्क्लोदोव्स्का . संशोधन 
करायचंय तिला. 


मीसुद्धा असंच काहीसं ठरवलं 
होत. पण विज्ञानाला आदर्श 
मानणारी तुझ्यासारखी 
मुलगी तेव्हा भेटली नव्हती ! 


| पियरे , फार पूर्वीच मी आयुष्य 
यांची 

विज्ञानाला वाहन घ्यायचं 
कामासंदर्भात ठरवलंय . मला लग्नापेक्षा ते 
अनेकदा भेट होऊ जास्त महत्त्वाचं वाटतं . 
लागली. पियरेला 
मेरी आवडू 
लागली. मेरी 
पोलंडला 
परतण्याआधीच 
पियरेने तिला 
लग्नाची मागणी 
घातली. 


मला माझ्या 
वडिलांची देखभाल 
करायचीय , 
देशासाठी काहीतरी 
करायचंय . 


पण पोलंडमध्ये तू 

तुझा अभ्यास 
नाही करू शकत. तू 
तुझं काम सोडून । 
देणार का ? 


काही दिवसांनी मेरी परतली तेव्हा 
पियरेने पुन्हा तिला लग्नाबाबत 
विचारले . यावेळी मात्र तिने पियरेला 
लग्नासाठी होकार दिला. 
आपण आमच्या घरी | हो , त्यांना पाहिलं 
जाऊन लग्न करू. की मला माझंच 
माझ्या आईवडिलाना | कटंब आठवत. 
तू खूप आवडतेस . 


मेरी पॅरिसमधून वॉर्साला आपल्या 
वडिलांकडेनिघून गेली. 


माझ्या पियरेसोबत मेरी 
सुखाचा संसार करेल.पियरे हा 
खरोखरच गोड मुलगा आहे . 


मेरीसुद्धा छान आहे . 
आपल्या 
मुलीसारखीच! 


26 जुलै 1895 रोजी 
त्यांचे लग्न झाले . 
दोघे सायकलवरून 
अनेक ठिकाणी 
भटकले. आपल्या 
नातलगांना भेटले . 
सर्वांनी त्यांना 
शुभेच्छादिल्या . 


तु बनवतेस ते किती रुचकर 
असतं ! मी बनवते त्याला 
चवच नसते . 


अगं तू आता कुठे संसाराला 
सुरुवात केलीयस. जमेल 
सारं हळूहळू. 


पॅरिसला 
परतल्यावर मेरीने 
एक रेसिपीचे 
पुस्तक विकत 
घेतले. ब्रोनयाला 
मदतीसाठी 
बोलावले . 
छानछान पदार्थ 
बनवून ते पियरेला 
खाऊ घालण्याची 
मेरीची इच्छा 
होती. 


1897 च्या सप्टेंबरमध्ये मेरीने एका मुलीला 
जन्म दिला . त्यांनी तिचं नाव आयरिन ठेवले . 


मेरी मुलीला आयाकडे सोपवून रोज आठ तास 
प्रयोगशाळेत काम करायची. 


जगातलं सर्वात 
सुंदर मूल आहे 


हो खरंच! खपच 
गोंडस आहे ही ! 


तिला शुद्ध हवा आणि 
उन्हं खाण्यासाठी बागेत 
घेऊन जा . 


ठीक आहे , 
मॅडम . 


संध्याकाळी मेरी आणि पियरे अभ्यास करत बसत . 


मला काम करण्यासाठी एक 
खोली लागेल. तिथे मी 
युरेनियमचे सगळे नमुने 
तपासू शकेन. 


युरेनियममधून बाहेर 
पडणाऱ्या बेक्वेरेल 
किरणांबद्दल आपण यापूर्वी 
चर्चा केलीय. ही किरणं का 
उत्पन्न होतात , हे मला 
शोधायचंय. 


| छान आहे 
कल्पना ! प्रयोग 
सुरू कर . 


मी शाळेच्या संचालकांशी बोलतो. 
तुला प्रयोग करण्यासाठी एखादी 
खोली ते देऊ शकतील . 


मेरीला काचसामानाने भरलेली एक खोली मिळाली . 
तिथे खूप गारवा आणि ओल असे . पण तिने आपले 
काम लगेच सुरू केले. 


किरणोत्साराची शक्ती ही 
नमुन्यातील 
युरेनियमच्या प्रमाणावर 
अवलंबून असते . उष्णता, 
प्रकाश यांचा 
किरणोत्सारावर परिणाम 
होत नाही. पण किरणं 
कशी उत्पन्न होतात ? 
इतर कुठल्या धातूतसुद्धा 
असं घडतं का ? 


मेरीला इतर रासायनिक मूलद्रव्यांचे 
नमनेही मिळाले . तिने त्यांचीही परीक्षणे 
केली. 


किरणोत्साराला रेडिओअॅक्टिव्हिटी म्हटलं 
तर ! ज्या मूलद्रव्यातून किरणं निघतात , 
त्यांना रेडिओअॅक्टिव्ह म्हणता येईल. 


पियरे , थोरियममधून 
युरेनियमसारखीच 
किरणं बाहेर पडतायत , 
असं दिसलं मला. 


व्वा ! तू तर 
कमाल 
केलीस ! 


मेरीने काही 
तपासण्या 
करून 
नमन्यातील 
रेडिओअॅक्टिव्हि 
टीचे प्रमाण 
मोजले . ते 
मोजल्यावर 
मात्र ती चकीत 
झाली. 


एवढ्या वेळा मोजलं ! मोजताना 
काही चुकलंही नाही . या नमुन्यात 
एवढी जास्त रेडिओअॅक्टिव्हिटी 
कशी! युरेनियम तर एवढी किरणं 
उत्पन्न करत नाही . 


तिने पियरेशी चर्चा केली. 


मग आपण त्याला 
पोलोनियम म्हणू. 
माझी मातृभूमी 
पोलंडच्या 
सन्मानार्थ! 


मेरी, तू मोजताना . 
चुकली असावीस असं 
वाटत नाही. हे एक 
नवीनच मूलद्रव्य 
असावं , खात्रीने ! 


याचा अर्थ काय , पियरे ? जर मी 
मोजताना चूक करत नसेन तर मग 
नमुन्यातच आणखी एक मूलद्रव्य 
असावं आणि याच मूलद्रव्यातून ही जादा 
किरणं बाहेर पडत असावीत . 


आधी त्याला शोधन काढ . 
मग वाट्टेल ते नाव दे. 


यातलं दुसरं मूलद्रव्य 
पहिल्यापेक्षाही प्रभावी 
आहे. त्याला आपण 
रेडियम असं नाव देऊ . 


मेरीच्या प्रयोगांचे 
महत्त्व उमगून 
पियरेने त्याची 
स्वत : ची कामे 
बाजूला सारली. तो 
मेरीला मदत करू 
लागला. लवकरच 
त्यांना नमुन्यात 
युरेनियमशिवाय 
आणखी दोन 
मूलद्रव्ये आढळली . 


क्यूरी दांपत्याला या नवीन रेडिओअॅक्टिव्ह मूलद्रव्यांचे अनेक उपयोग ज्ञात 
झाले . पण ही मूलद्रव्ये डोळ्यांनी बघितल्याशिवाय, त्यांना स्पर्श केल्याशिवाय , 
त्यांची मोजमापे घेतल्याशिवाय इतर संशोधकांची खात्री पटणार नव्हती. 

आणि त्यासाठी 

आपल्याला शुद्ध 
तुमचं संशोधन 

रेडियम मिळवावं 
आपल्या जुन्या 

लागेल . 
समजुतींना धक्का 
देणार आहे. त्यामुळे 
संशोधक पुरावा 
मागतील. 


पिचब्लेंड नावाच्या खडकाच्या नमुन्यात मेरीला ही नवी मूलद्रव्ये सापडली होती. पण त्यांचे 
प्रमाण फारच कमी होते. पुराव्यासाठी टनभर पिचब्लेंडवर काम करायला हवे होते . 


कामासाठी 
आपल्याला ही 
पडकी झोपड़ी 
मिळालीय . 


छप्पर तुटलंय, 
फरशा नाहीत, गारठा 
आहे . ठीक आहे , 
काम तर सुरू करू. 


आपल्याला एवढं खाणींमधल्या 
पिचब्लेंड कठे खडकांतलं युरेनियम 
मिळेल? बर ते शुद्ध | काच बनवण्यासाठी 
करण्यासाठी पुन्हा वापरतात . खडकाचा 
जागा लागेलच. उरलेला भाग कचरा 

म्हणून फेकून देतात . 
हा कचरा स्वस्तात 
मिळेल आपल्याला. 


एका मित्राने पिचब्लेंडचा कचरा आणण्यासाठी घोडागाडीची सोय केली. पिचब्लेंडचा पहिला 
साठा आला तेव्हा...... 


अरे व्वा !पिचब्लेंड 
आल वाटत ! 


हो ! जशी काय तुला वाढदिवसाची 
भेटच मिळालीय ! 


नवं मूलद्रव्य शोधायचं तर 
पिचब्लेंडचा हा डोंगर उपसून शुद्ध 
केलाच पाहिजे . 


मेरीने काम सुरू 
केले. ती 
प्रयोगशाळेत 
कमी आणि 
झोपडीत जास्त 
दिसू लागली. 


म 1902. पियरच्या आइच्या निधनानतर त्याचावाल त्याच्यासाबत 
राहायला आले. 


पपा, एक छान बातमी आहे . 
तुम्हालाच आधी सांगायचीय . 


पपा, आम्हाला शुद्ध 
रेडियम मिळवण्यात यश 
मिळालंय. 


सानो 


वर्षेत्यांचे हे 
धन चालले. 
बतच पियरे 
7वण्याचे 
ही करत असे. 
सुद्धा घरखर्च 
वण्यासाठी 
शन घेत असे . 


वी मेरीने आयरिनला झोपवले . मग क्यूरी दांपत्याने जनाट , पडक्या झोपडीत प्रवेश केला. 

गेली चार वर्षे इथे अहोरात्र काम करत होती. झोपडीतील गडद अंधारात त्यांना एक गूढ 
मकणारा प्रकाश दिसला. आध ही पाहिला नव्हता असा प्रकाश ! ते रेडियम होते ! 


दिवा जाळ नकोस . पुरेसा 
प्रकाश आहे. किती सुंदर 
चमकतोय ! 


अमेरिकेतल्या एका कंपनीला 
पिंचब्लेंडपासून शुद्ध रेडियम बनवायचंय. 
आपण त्यांना मदत करायची ? की या 
शोधाचं पंटंट घेऊन त्यांना विकायचं? 


एखादा शोध विकणं , 
लपवणं हे विज्ञानाच्या 
तत्वात बसत नाही. 


यमबद्दल 
काधिक माहिती 
लागली. 
सरच्या 
चारासाठी ते उपयुक्त 
- पण मेरीने जेवढे 
यम मिळवले होते 
रतर एका लहान 
च्यात मावू शकले 


MAT 


पियरे सहमत झाला. त्यांनी आपला शोध 
सर्वांसाठी खुला केला. त्यातून धन कमावलं 
नाही . 


1903 च्या जूनमध्ये मेरीला आजवरच्या 
तिच्या संशोधन कार्यासाठी डॉक्टर ऑफ 
सायन्स ही पदवी मिळाली. 


मॅडम, समस्त 
ज्युरींतर्फे आपले 
हार्दिक अभिनंदन ! 


लंडनच्या रॉयल सोसायटीने पियरेला 
व्याख्यानासाठी आमंत्रित केले. त्याचा 
डेव्ही मेडल देऊन सन्मान केला. 
रॉयल सोसायटीच्या 
बैठकीत भाग घेणाऱ्या 

मला प्रसिद्ध 

होण्यात रस 
तुम्ही पहिल्या स्त्री 

नाही. त्यात 
संशोधक . तुमच्या 

वेळ व्यर्थ 
प्रसिद्धीचा हा पुरावाच आहे . 

वाया जातो. 


डिसेंबरमध्ये नोबेल पुरस्कार घोषीत झाले . 
हेनी बेक्वेरेल आणि क्यूरी दांपत्य यांना 

नोबेल पुरस्कार मिळाला . 


1904 मध्ये पियरेला सोरबोन 
युनिव्हर्सिटीने प्रोफेसरचे पद दिले. दरम्यान 
मेरीने दुसऱ्या मुलीला जन्म दिला. 


तुझी गोंडस लहान 
बहीण, ईव्ह . 


कशी 
बाहलीसारखी 
आहै ! 


बघपियरे , पुरस्काराचे 
70 , 000 फ्रंक! आता तू 
शिकवणं बंद कर . त्यात 
तुझा बराच वेळ खर्च 
होतो . 


आता आपण 
एक लॅब 
असिस्टंट ठेवू 
शकतो, मेरी. 


1906 मध्ये क्यूरी दांपत्याने ईस्टरच्या सुट्टीत 
एक टुमदार घर भाड्याने घेतले.तिथे त्यांचे 
दिवस खूप मजेत गेले . 


तुझ्यासोबत आयुष्य खूप 
छान चाललंय. 


मेरी,पियरे रस्ता ओलांडत असताना 
एका घोडागाडीने त्याला उडवलं . 
पियरे खाली पडला आणि तात्काळ 
गतप्राण झाला. 


घरी परतल्यावर 
पुढच्याच दिवशी 
मसळधार पाऊस 
पडला . मेरी 
बाजारातून काही 
सामान घेऊन 
घरी आली. काही 
जनी मित्रमंडळी 
घरी आली होती. 
त्यांचा दुःखी 
चेहरा पाहून मेरी 
घाबरली. 


पियरेचा मृत्यू ! तो आता जगात 
नाही ! विश्वासच बसत नाही . 


मेरी एकटीच विचार करत बसली . 


पियरेला एकदा मी 
म्हटलं होतं , आपण 
एकमेकाशिवाय 
राहू शकत नाही. 


मेरीला सोरबोन यनिव्हर्सिटीने प्रोफेसरपद 
दिले. पूर्वीपियरे याच पदावर तिथे होता. 


पियरे म्हणाला होता, “ काहीतरीच 
बोलतेस ! आपल्यापैकी एकाचा 
मृत्यू झाला तरी आपलं संशोधनाचं 
काम सुरूच ठेवायचं". मी प्रयत्न 
करेन, पियरे. 


फ्रान्समध्ये एवढं उच्च 
पद मिळवलेली तू 
पहिलीच स्त्री आहेस . 


मी पियरेचं काम सुरू 
ठेवेन आणि मुलांचही 

संगोपन करेन . 


5 नोव्हेंबरला हॉल ऑफ सायन्स विद्यार्थी, पत्रकार आणि सामान्य जनतेने संपूर्ण भरला 
होता . मॅडम क्युरी आपले पहिले व्याख्यान देणार होती .तिने हॉलमध्ये प्रवेश केला. 
श्रोत्यांना अभिवादन केले आणि मग बोलायला सुरुवात केली. 


Kiman 


आपण 
भौतिकशास्त्रामध्ये 
गेल्या दशकभरात 
झालेल्या प्रगतीचा 
आढावा घेऊ .... 


पियरे शेवटच्या व्याख्यानात ज्या 
मुद्यावर थांबला होता त्याच मुद्यावरुन 
मेरीने बोलायला सुरुवात केली. 


नवीन इंस्टिट्यूट पियरे क्यूरी मार्गावर 
उभारू. त्यात एक मोठी प्रयोगशाळा 
असेल. पियरेचं हेच तर स्वप्न होतं . 


मॅडम क्यूरीला 
अनेक पुरस्कार 
मिळाले . 1911 चा 
नोबेल पुरस्कारही 
तिला मिळाला. 
पॅरिसमध्ये एक 
नवीन रेडियम 
इंस्टिट्यूट 
उभारायची होती. 
मेरी त्या कामात 
व्यस्त झाली. 


UN CURIE 


मेरी अनेक वर्षे या प्रयोगशाळेची 
प्रमुख होती. 


1921 साली मेरी, ईव्ह आणि आयरिन अमेरिकेला गेले. तिथे व्हाईट हाऊसमध्ये अध्यक्ष 
हार्डिंगने मेरीला एक ग्रॅम रेडियम भेट दिले. सर्वसामान्य अमेरिकन स्त्रियांनी देणग्या 
गोळा करून हे रेडियम खरेदी केले होते . 


दोघे छान बोलले . जुने 
प्रयोगशाळेतले दिवस 
आठवले. 


नंतर आयरिन 
आणि तिचा पती 
फ्रेडरिक ज्योलिअट 
यांनी क्यूरी 
दांपत्याचे संशोधन 
पढे नेले. 1935 
मध्ये या 
दांपत्यालाही कृत्रिम 
रेडिओअॅक्टिव्हिटी 
चा शोध 
लावण्यासाठी 
नोबेल पुरस्कार 
मिळाला. 


तर एक वर्षाने रेडिओअॅक्टिव्हिटीवर 
तिचे पुस्तक प्रकाशित झाले. 


समाप्त 


RADIOACTIVITY 


मेरी क्यूरी 1934 साली 
ल्यूकेमिया आजाराने 
ग्रस्त होऊन मरण 
पावली . रेडियमच्या 
सान्निध्यात अनेक 
वर्षे काम केल्यामुळे 
तिला हा रक्ताचा 
कॅन्सर झाला. पण 
तिच्या या कामाच्या 
पायावरच पढे 
अण्यगाची सुरुवात 
झाली . 


RADADALTIU 


WIERRE CARNE 
Professor 

SORBONNE 
NOBEL PRIZE 

PHYSICS 
NOBEL PRIZE 

CMEMASTRY 


END 


